सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत 
राज्यातील स्वयंसेवी संस्थामार्फत चालविण्यात 
येणाऱ्या शासन मान्य व अनुदान प्राप्त अशासकीय 
दिव्यांगांच्या निवासी/अनिवासी विशेष शाळेतील ४१ 
अर्धवेळ निमवैद्यकिय कर्मचारी यांना पूर्णवेळ 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक इडीडी-२०१९/प्र.क्र.२३९/दि.क.१ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २६ मे, २०२२. 


वाचा - १) शासन निर्णय सामाजिक न्याय विभाग क्र. इडीडी-२००३/प्र क्र ३४०/भाग-३/ सुधार-२, 
दि.१८.८.२००४. 
२)दिव्यांग शाळा संहिता, १९८५, १९९७, व २०१८. 
३) आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांचे पत्र क्र. अकआ/प्र-सर्व/४२ अर्धवेळ/सर्व जिल्हे/ 
२०२१-२२, दि.५.१०.२०२१. 

प्रस्तावना :- 

दिव्यांगांच्या विशोष शाळा/कर्मशाळांकरीता शासन निर्णय दि.१८.८.२००४ चा कर्मचारी 
आकृतीबंध लागू करण्यात आलेला आहे. सदर आकृतीबंध लागू होण्यापूर्वी दिव्यांगांची शाळा 
संहिता १९८५ व १९९७ नुसार दिव्यांगांच्या अनुदानीत विशोष शाळा/कर्मशाळांना पद मंजूरी दिली 
जात होती. या दिव्यांगांच्या शाळा संहितेनुसार शासन निर्णय दि.१८.८.२००४ पूर्वीच्या ५०८ 
शाळा/कर्मशाळांना अनुदान तत्वावर मान्यता दिली आहे. दिव्यांगांची शाळा संहिता १२८५ व 
१९९७ नुसार एकूण ४१ निमवैद्यकिय कर्मचा-यांना अर्धवेळ कर्मचारी म्हणून पदमान्यता व 
प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे. तसेच शासन निर्णय दि.१८.८.२००४ च्या आकृतीबंधामध्ये 
निमवैद्यकिय कर्मचा-यांची सर्व पदे ही पूर्णवेळ व नियमित केलेली आहेत. परंतु दि.१८.८.२००४ 
पूर्वीच्या ५०८ शाळांना हा आकृतीबंध लागू न केल्यामुळे ४१ निमवैद्यकिय हे अर्धवेळ कर्मचारी असून 
त्यांना वेतन पाचव्या वेतन आयोगानुसार देण्यात येत आहे. तसेच दिव्यांग शाळा संहिता १९९७ 
मधील प्रकरण-३ च्या नियम-४३ नुसार शासन अनुदानीत दिव्यांग शाळेतील विद्यार्थी संख्या ५० 
पेक्षा अधिक असल्यास पूर्णवेळ निमवैद्यकिय कर्मचारी नियुक्तीची तरतूद आहे तर ५० पेक्षा कमी 
विद्यार्थी संख्या असल्यास अर्धवेळ निमवैद्यकिय कर्मचारी नियुक्तीची तरतूद आहे. सदरहू 
तरतूदीच्या अनुषंगाने परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद केलेल्या ४१ निमवैद्यकिय कर्मचा-यांची नियुक्‍ती 
अर्धवेळ कर्मचारी म्हणून करण्यात आलेली आहे. सर्व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा 
परिषद यांनी उक्त ४१ कर्मचा-यांची सविस्तर माहिती सादर केली आहे. त्यानुषंगाने शासन निर्णय 
दि.१८.८.२००४ व दिव्यांग शाळा संहिता २०१८ मधील तरतूदीनुसार सामाजिक न्याय विभागांतर्गत 
राज्यातील स्वयंसेवी संस्थामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या शासन मान्य व अनुदान प्राप्त अशासकीय 
दिव्यांगांच्या निवासी/अनिवासी विशेष शाळेतील परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद केलेल्या ४१ अर्धवेळ 
निमवैद्यकिय कर्मचा-यांना पूर्णवेळ कर्मचारी म्हणून मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः इडीडी-२०१९/प्र.क्र.२३९/दि.क.१ 


शासन निर्णय :- 

सामाजिक न्याय विभागांतर्गत राज्यातील स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या 
शासन मान्य व अनुदान प्राप्त अशासकीय दिव्यांगांच्या निवासी/अनिवासी विशेष शाळेतील 
परिशिष्ट-अ मधीळ ४१ निमवैद्यकिय कर्मचा-यांना खालील अटींच्या अधिन राहून पूर्णवेळ 
निमवैद्यकिय कर्मचारी म्हणून मान्यता देण्यात येत आहे. 


१) दिव्यांगांच्या विहोष शाळेतील परिशिष्ट-“अ” मधील अर्धवेळ निमवैद्यकिय कर्मचा-यांना 
पूर्णवेळ कर्मचारी म्हणून मान्यता देण्यात येत आहे. 

२) दि.१८.८.२००४ च्या शासन निर्णयानुसार अनुज्ञेय असलेली पदे व निमवैद्यकिय 
कर्मचारी यांच्या अर्हतेनुसार नियुक्ती करण्यात आलेली आहे ही बाब तपासण्याची 
जबाबदारी आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांची राहील. 


२. सदरहू शासन निर्णय हा परिशिष्ट-अ मधील ४१ निमवैद्यकिय कर्मचा-यांना पूर्णवेळ 
करावयाचा असून या झासन निर्णयानुसार दुसरे कोणतेही नवीन पद अर्धवेळचे पूर्णवेळ करण्यास 
मंजूरी दिली जाणार नाही. तसेच उक्त सर्व कर्मचाऱ्यांना सद्य:स्थितीत ५ व्या वेतन आयोगाचे लाभ 
लागू राहतील. उक्त ४१ निमवैद्यकिय कर्मचा-यांना ६ वा व ७ वा वेतन आयोग लागू करण्याबाबतची 
नस्ती वेगळयाने वित्त विभागास सादर करण्यात येईल. 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४३६/२०२२/व्यय-१४, 
दि.३०.३.२०२२ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Ge सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०५२६१७४७५११७२२ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. यासोबत परिशिष्ट-अ 
जोडण्यात आले आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Vishnudas Pundlikrao Ghodke 
Date: 2022.05.26 17:52:49 +05'30' 


(वि. पुं. घोडके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे सचिव प्रधान सचिव 

३. मा. मंत्री (सा.न्या.) यांचे खाजगी सचिव 

४. मा. राज्यमंत्री (सा.न्या.) यांचे खाजगी सचिव 

५. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा.अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक 

७. मा.सचिव, सा.न्या.व वि.स.विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः इडीडी-२०१९/प्र.क्र.२३९/दि.क.१ 


८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, 9/2, मुंबई/नागपूर 
९. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, १/२, मुंबई/नागपूर 
१०. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

११. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१३. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१४. सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण विभाग 

१५. सर्व सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण विभाग 

१६. सर्व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद 

१७. अवर सचिव, वित्त विभाग, सेवा-९, मंत्रालय, मुंबई 

१८. निवड नस्ती, दिव्यांग कल्याण-१ 


३३३ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः इडीडी-२०१९/प्र.क्र.२३९/दि.क.१ 


परिशिष्ट-अ 
४१ अर्धवेळ निमवैद्यकिय कर्मचारी 
अ.क्र. | नाव पद शाळा नियुक्ती दिनांक | सेवानिवृत्ती 
दिनांक 
ia सौ.श्ारदा राजेंद्र शिपी मानसशास्त्रज्ञ । साइबाबा मतिमंद मुलांची शाळा, TA. १०९७ | १५.०१.१९९७ ३०.०४.२०३१ 
च्या मागे  साईभवन ओ.टी.सेकान, 
उल्हासनगर-३ 
२ श्री.योगीराज रमेश महाले सामाजिक रोटरी स्कुल फॉर डेफ, रघुवीरनगर गोखले | १६.०६.२००० ३१.०५.२०३२ 
कार्यकर्ता कंपाऊंड, चार रस्ता, डोंबिवली पूर्व, 
ता.कल्याण, जि.ठाणे 
३ श्री.गायकवाड गौतम आत्माराम | सामाजिक साईबाबा मतिमंद मुलांची शाळा, dA. १०९७ | ०८.११.२००१ ३१.१२.२०२६ 
कार्यकर्ता च्या मागे  साईभवन adit, 
उल्हासनगर-३ 
8 श्री.संजय बारीकराव बलाढ्ये सामाजिक इंदिराबाई वामन बडे कर्णबधीर विद्यालय, | १७.०८.१९९८ ३१.१०.२०३१ 
कार्यकर्ता दापोली, ता.दापोली, जि.रत्नागिरी 
4 श्री.मच्छिद्र सुबराव कोकरे वाचा उपचार | भैरव कर्णबधीर विद्यालय, शानदार मार्केट, | ०६.११.२००९ ३१.०८.२०४६ 
तज्ञ आग्रा रोड, भिवंडी, ठाणे 
नि सौ.अश्विनी नागनाथ कन्हेरे वाचा उपचार | भैरव कर्णबधीर विद्यालय, शानदार मार्केट, | ०६.११.२००९ ३१.१२.२०४२ 
तज्ञ आग्रा रोड, भिवंडी, ठाणे 
७ डॉ.एस.गौरीसंकरी भौतिक श्री.ट्रस्ट स्वामी परिज्ञाश्रम शौक्षणिक केंद्र, | २०.०२.२००४ ३०.४.२०३७ 
उपचार तज्ञ | कर्णबधीरांसाठी, दिवालाई पाडा, खारोडी 
नाका, बोळींज, विरार प. 
८ श्रीम.अर्पिता श्वेतकेतू जयवंत वाचा उपचार | शिवाजी पार्क लायन्स स्कुल फॉर द डेफ, | ०१.०६.२००५ २८.०२.२०२४ 
तज्ञ aR वेलफेअर सेंटर, ८२, माहिम, 
मुंबई-१६ 
९ श्री.नेखील गजानन मराठे वाचा उपचार | रोटीर स्कुल फार SH, गोझाळा मार्ग, मुलुंड प. | 09.09.2094 ३१.१०.२०५० 
तज्ञ 
| श्री.नेबाजी बळीराम वाघ सामाजिक प्रज्ञा करुना मुकबधीर, सर्टिफाईड स्कुलजवळ, | ०१.११.१९९७ ३१.०७.२०१८ 
कार्यकर्ता कर्ला केप रोड, उल्हासनगर-४, जि.ठाणे 
ia डॉ.सुमेधा सुभाष पाटील वाचा उपचार | विनोबा निवासी कर्णबधीर विद्यालय, कर्जत, | ०५.०८.२०१६ ०७.०५.२०४८ 
तज्ञ शाळा क्र.१, डॉ.आंबेडकर पुतळ्याजवळ कर्जत, 
जि.रायगड 
१२ श्रीम.भिंगारदिवे तेरेजा धोंडिबा | सामाजिक अपंग संजीवनी सोसायटी, सव्हे नं.३०७, | ३१.०१.१९९५ २८.०२.२०२३ 
कार्यकर्ता वडगांव गुप्ता रोड, आठरे पाटील पल्बीक 
स्कुलशेजारी, सावेडी, अहमदनगर 
१३ श्रीम.माधवी रमाकांत कुटे मानसशास्त्रज्ञ । मतिमंद मुलांची शाळा, टिळक रोड, | ०२.०१.१९९८ ३१.१२.२०३२ 
अहमदनगर 
१४ श्री.विक्रम राजाराम ऊंडे वाचा उपचार | मतिमंद मुलांची शाळा, टिळक रोड, | ०५.०७.२००४ ३१.१०.२०३७ 
तज्ञ अहमदनगर 
१५ श्री.संजीव गुलाब सुतार सामाजिक प्रा.रघुनाथ कले वाक श्रवण विकास विद्यालय, | २६.१२.१९९५ ३१.१२.२०२५ 
कार्यकर्ता १,२,३ संतोषी माता कॉलनी, नकाणे रोड, 
देवपूर, धुळे 
१६ श्री.पांडुरंग साहेबराव पाटील मोबेलीटी अंध मुलांची शाळा, गणपती रोड, धुळे ०१.०६.१९९७ ३१.०५.२०२७ 
BREIL 
१७ श्री.भुषण विनायक पिंगळे वाचा उपचार | प्रा.रघुनाथ कळे वाक श्रवण विकास विद्यालय, | ०७.०७.२०१२ ३१.०८.२०४५ 
तज्ञ १,२,३ संतोषी माता कॉलनी, नकाणे रोड, 
देवपूर, धुळे 
१८ श्री.नितीन शरदराव शिंदे वाचा उपचार | लायन्स क्लब Sh अँण्ड डम ०१.०१.२००९ २८.०२.२०३९ 
तज्ञ मार्केटयार्डच्या पाठीमागे, माळेगाव, जि.नाशिक 
१९ श्री.महेंद्र आनंद पंडीत भौतिक अपंग कल्याणकारी संस्था व संशोधन केंद्र, | ०१.०७.२००४ ३०.०४.२०३६ 
उपचार तज्ञ । वानवडी, पुणे 
२० श्रीम.प्राची संजय कदम भौतिक अपंग विद्यालय, यमुना नगर, निगडी, पुणे-४११ | १८.००६.२०१८ | ३१.०५.२०४९ 
उपचार तज्ञ  । ०४४ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः इडीडी-२०१९/प्र.क्र.२३९/दि.क.१ 


२१ श्रीम.सुदेशाना राव वाचा उपचार | इंडीयन रेड क्रांस सोसायटीचे कर्णबधीर | ०७.०८.२०१९ ३१.१२.२०४१ 
तज्ञ० विद्यालय, ११ म.गांधी रेड क्रॉस बिल्डींग, पुणे 
कॅम्प, पुणे. 
२२ श्री.राऊत अमितकुमार मानसशास्त्रज्ञ | मतिमंद मुलांची शाळा, शिवाजी नगर, | १६.०६.२००८ ३०.११.२०४१ 
बाळासाहेब फलटण, जि.सातारा 
२३ श्रीम.प्रगती रमेश शाहा वाचा उपचार | मतिमंद मुलांची शाळा, शिवाजीनगर फलटण, | २८.०२.१९९५ ०१.१०.२०१४ 
तज्ञ ता.फलटण, जि.सातारा 
२४ श्री.राजेश महादेव माळवदकर सामाजिक श्री.स्वामी समर्थ मतिमंद मुलांची शाळा, वेताळ | ०१.०६.१९९६ ३०.४.२०२९ 
कार्यकर्ता चौक, अक्कलकोट, जि.सोलापूर 
२५ सौ.अन्नपुर्णा देविदास साखरे सामाजिक राजीव गांधी मेमोरियल स्कुल फॉर द ब्लाईंड, | ०१.०१.१९९८ ३१.१२.२०२९ 
कार्यकर्ता रत्नदीप सोसायटीजवळ, विकास नगरमागे, 
सोलापूर 
२६ श्री.दत्तात्रय शामराव खताळ सामाजिक निवासी मुकबधीर विद्यालय, कवठेकर गल्ली, | ०१.०७.२००२ ३१.०५.२०३६ 
कार्यकर्ता पंढरपूर, जि.सोलापूर 
२७ श्री.गणपत नारायण शिदे सामाजिक करुणा मतिमंद मुलांची शाळा, मंगळवेढा, | १५.०६.२०२१ ३१.०५.२०३१ 
कार्यकर्ता जि.सोलापूर 
२८ श्री.संतोष बाळासाहेब कुलाल वाचा उपचार | निवासी मुकबधीर विद्यालय, कवठेकर गल्ली, | १५.०२.२००८ २४.११.२०४१ 
तज्ञ पंढरपूर, जि.सोलापूर 
२९ कु.तेजश्री भुपतराव श्रीरेखम वाचा उपचार | ममता मुकबधीर निवासी शाळा, इंदिराभवन, | ०१.१०.२००८ ३१.०७.२०४६ 
तज्ञ भगतसिंग मार्केटजवळ,उ.स.बाजार, सोलापूर 
३० श्री.चंद्रकांत शिवशंकर कुंभार मोबेलिटी राजीव गांधी मेमोरियल स्कुल फॉर द ब्लाईंड, | ०१.१२.१९९७ ३१.०५.२०२४ 
इन्स्ट्रक्टर रत्नदीप सोसायटीजवळ, विकास नगरमागे, 
सोलापूर 
३१ श्रीम.तमन्ना इंद्रकुमार सामाजिक कल्याण मुकबधीर विद्यालय, तुळशीबाग रोड, | ०१.०४.१९९९ ३०.१२.२०३२ 
बडवाईक/नम्रता राधेशाम कार्यकर्ता रेशीमबाग, नागपूर 
बावनकुळे 
३२ श्री.महेश मनोहरराव निचकवडे | वाचा उपचार | कल्याण मुकबधीर विद्यालय, तुळशीबाग रोड, | ०१.०८.२००९ ३१.१०.२०४३ 
तज्ञ रेशीमबाग, नागपूर 
33 श्रीम.सुलोचना गोविंदराव पेटकर | सामाजिक श्री.संत केजाजीमहाराज मुकबधीर विद्यालय, | ०१.०८.१९९८ ३०.०९.२०३० 
कार्यकर्ता बोरधरण रोड, ARS, TA, जि.वर्धा 
३४ डॉ.मोनिका सुरेश ख्रिस्ती मानसशास्त्रज्ञ | नवजीवन मतिमंद मुलांची शाळा, पी.६५, | ०१.१०.१९९४ ३१.०८.२०२८ 
एम.आय.डी.सी. एरिया, नारेगांव रोड, 
औरंगाबाद 
३५ श्रीम.सुप्रिया गणपतराव कराड | वाचा उपचार | आर.आर.माळपाणी मतिमंद विद्यालय, | २०.०७.२००४ ३०.०६.२०४१ 
तज्ञ मगनपुरा, नावा मोढा, नांदेड 
३६ श्री.व्यंकट मोहनराव पाटील वाचा उपचार | निवासी मतिमंद विद्यालय, देगलूर, जि.नांदेड | ०१.०४.१९९५ ३१.०७.२०३१ 
तज्ञ 
३७ श्री.शिवाजी नामदेव माने सामाजिक निवासी मुकबधीर विद्यालय, बिलोली, | ०१.०७.१९९८ ३१.०७.२०३१ 
कार्यकर्ता ता.बिलोली, जि.नांदेड 
३८ श्रीम.मनिषा बालकिसन तिवारी । मानसशास्त्रज्ञ | आर.आर.मालपाणी मतिमंद विद्यालय, | ११.०१.२००३ ३०.०४.२०३६ 
मगनपुरा, नावा मोढा, नांदेड 
३९ श्री.धिरडीकर शशिकांत वाचा उपचार | निवासी मुकबधीर विद्यालय, बिलोली, | १८.०६.२००१ ३१.०१.२०४१ 
शंकरराव तज्ञ ता.बिलोली, जि.नांदेड 
४० श्री.कारवाल अरुण सोनू मानसशास्त्रज्ञ | निवासी मतिमंद विद्यालय, देगलूर, नांदेड १६.०४.२००१ २६.०२.२०३३ 
४१ श्री.बेडके संदीपन मधुकर वाचा उपचार । रावसाहेब जगताप कर्णबधीर विद्यालय, | १२.०६.२००७ ३०.०७.२०४२ 
तज्ञ तुळजापूर, जि.उस्मानाबाद 


Digitally signed by Vishnudas Pundlikrao Ghodke 
Date: 2022.05.26 17:53:13 +05'30' 


(वि. पुं. घोडके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


